शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातीलअ ल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१९-२० मधील कामात 
बदल करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.१३०/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :-१८ सप्टेबर २०१९. 


वाचा-: शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.ग्राक्षेवि -२०१६ प्र.क्र.९४ /का.९ मंत्रालय मुंबई.- 
४०००३२.दि. ९ ऑगष्ट २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र. २३ येथील गोंदिया जिल्हयातील विकास 
कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. जिल्हा तालुका ward नाव विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 


२३ गोंदिया गोंदिया पांढराबोडी कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधणे रु पलक्ष 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात गोंदिया जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे काम बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा तालुका गावाचे नाव विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
२३ । गोंदिया गोंदिया  फुलचुरटोेला ।कब्रस्तान -इदगाह परिसरात पेव्हर रु ५ लक्ष 
ब्लॉक बसवणे 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov .in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा सं केतांक क्र. २०१९०९१९१३०५१५२३१४ असा आहे .हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Prashant Dadasaheb Andhare 
Pp fa S h a nt Da d a Sa h e b DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minority 


Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=07a98306254b29e5 1 39aab48 1 9df96eb 1 6b0b66a000c20 


Andhare 11111 ती 
(प्र.दा.अंधारे) 
कक्ष अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.१३०/का.९ 


६. महालेखपाल १/२ (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

८ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 

११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 

१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 

१३. निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


